रस्ता सुरक्षा अभियान २०२१ 
राबविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
गृह (परिवहन) विभाग, दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


मोटार वाहन अपघातांस परिणामकारकरीत्या आळा बसावा व नागरिकांमध्ये वाहतूकीच्या 


नियमांचा प्रचार व प्रसार होण्याकरीता दरवर्षी संपूर्ण देशभरात " रस्ता सुरक्षा अभियान" आयोजीत 


करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या रस्ता सुरक्षा अभियानासोबतच राज्यात "सडक सुरक्षा-जिवन रक्षा" 
या घोषवाक्यासह दि.१८ जानेवारी, २०२१ ते दि.१७ फेब्रुवारी, २०२१ या कालावधीत रस्ता सुरक्षा 
अभियान २०२१ साजरा करण्यात येत आहे. 


Co 
ae 


. रस्ता सुरक्षा अभियानातंर्गत परिवहन विभाग, वाहतूक पोळीस विभाग, सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय शिक्षण विभाग व इतर सर्वसंबंधित संस्था / 
संघटनांच्या सहकार्याने रस्ता सुरक्षिततेसाठी प्रचार, जनजागृती व जनप्रबोधनाकरिता विविध 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. 


. वरीलप्रमाणे रस्ता सुरक्षेविषयी जनजागृती करण्यासाठी “रस्ता सुरक्षा अभियान” या अंतर्गत सर्व 


संबधित विभागाव्दारा करावयाच्या उपक्रमांची माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केलेली आहे. 


. सदर कृती कार्यक्रमाची/मार्गदर्शाक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी ही संबंधित 


विभागांच्या प्रमुखांनी Bala करावी. 


. राज्यातील प्रत्येक जिल्हयासाठी जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या 


समितीने रस्ता सुरक्षा अभियान २०२१ करीता जिल्ह्यातील अंमलबजावणी/नियोजनाबाबत 
समितीची बैठक घेऊन संबंधितांना निर्देशा देण्यात यावेत व सदरचे अभियान ward 
करण्याकरीता सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत. 


. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अपर पोलीस 


महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी समन्वयक म्हणून कार्यवाही करावयाची 
असून याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा कार्यपालन अहवाल त्यांनी शासनास सादर करावा. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१०२००४०९२९ असा आहे. सदर 
परिपत्रक हे डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN JYOTINATH) 22 चया 


:91db1e0, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMI 
॥ ber=21524d9e84e57776ba 1 ee448660f3699bdd08917801a19974 


172d 568f57f5401 HOME DEPARTMENT GOVT OF MAHARASHTRA, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


Date: 2021.01.15 15:54:37 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रति, 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सवी, मंत्राळय, मुंबई 

) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्यातील) 
) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व, विधान भवन, मुंबई 
) मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व), विधान भवन, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 
१७) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबई 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई परिवहन उपक्रम, मुंबई 
) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
) संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ठाणे/नाशिक/पुणे/नागपूर 
) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
) सर्व महानगर पालिका आयुक्‍त 
३५) सर्व मुख्याधिकारी नगर परिषद/पंचायत. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


शिक्षण संचालक, (प्राथमिक व माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक. 

सर्व विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 

सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
सर्व उपआयुक्त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी,नगर पालिका/परिषद. 
सर्व माळवाहतूकदार संघटना (संबंधित प्रादेशिक /उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयामार्फत) 

४६) निवडसंग्रह परि-२. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


१) 


qo) 


परिवहन विभाग/ पोलीस (वाहतूक) विभाग यांनी राबवावयाचे उपक्रम 


चौकसभा घेणे :- महत्वाच्या ठिकाणी चौकसभा घेवून वाहन चालकांना मोटार वाहन कायदा व 
सुरक्षितरित्या वाहन चालविण्याची माहिती देणे. 


बॅनर्स लावणे :- आपआपल्या कार्यक्षेत्रात महत्वाच्या ठिकाणी सहजपणे दिसू हकतील, असे 
बॅनर्स लावणे. 


माहितीपत्रके, हॅन्डबिल :- माहितीपत्रके, हॅन्डबिल यांचे वाटप करणे. 


वाहनचालकांसाठी वाहतूक प्रबोधनपर कार्यशाळा आयोजित करणे :- शहर/जिल्हा वाहतूक व 
महामार्गावरील महामार्ग पोलीस केंद्रावर वाहतूक प्रबोधनपर कार्यशाळा आयोजित करून 
चालकांना त्याचप्रमाणे नागरिकांना तसेच शालेय विदयार्थ्यांना वाहतूकीचे नियम, waar 
सुरक्षितता इत्यादीबाबत माहिती देणे. 


रिफ्लेक्टर लावणे :- महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांना तसेच बैलगाडयांना रिफ्ळेक्टर लावणे. 


विशेष मोहिम :- विशोष मोहिमा आखून वाहतूक कायदयांतर्गत परिणामकारकरित्या केसेस 
करणे व वाहतूक सिग्नलची देखभाल व दुरुस्ती करणे. 


मोटार वाहन केसेस :- अवैद्य प्रवासी वाहतूक, ओव्हर लोडिंग इत्यादी केसेस 
परिणामकारकरित्या करणे, सराईतांचा परवाना, GAIT रद्द करणे. 


जनजागृती :- लायसन्स/परवान्याविषयी जनजागृती करणे. 


अपघाताच्या घटनेस कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांची माहिती देवून त्यावर मोटार वाहन 
कायदयानुसार कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोळीस दल व ट्राफिक पोलीसांसोबत संयुक्‍त 
मोहिम राबविणे. 


दुरध्वनी क्रमांकाचे बोर्ड :- हद्दीतील रूग्णालये, अम्बुलन्स, क्रेन, पोलीस ठाणे, इत्यादीचे 
दुरध्वनी क्रमांक असलेले बोर्ड, अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी महामार्गावर लावणे, पोलीस ठाणे 
हद्द दर्शविणारे बोर्ड सीमेवर लावणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


११) मोटार अपघात दाव्याची माहिती :- मोटार अपघात दाव्याच्या संदर्भात माहिती व मार्गदर्शनपर 
पुस्तिका तयार करून त्यांचे वाटप करणे तसेच पोलीस ठाणे समोर व महामार्गावर मोटार 
अपघात दाव्याच्या संदर्भात माहितीचा बोर्ड लावणे. 


१२) शालेय विदयार्थ्यांचे प्रबोधन :- रस्ते सुरक्षा विषयावर आपआपल्या हद्दीतील शाळांना (ज्या सुरु 
असतील अऱ्या) भेटी देवून शाळेतील विद्यार्थ्यांना माहिती देणे. 


१३) व्याख्यान आयोजन :- पोळीस/ परिवहन अधिकारी/रस्ते सुरक्षिततेबाबत कार्य करणाऱ्या संस्था 
यांची रस्ते सुरक्षिततेच्या संदर्भात व्याख्याने आयोजित करणे. 


१४) वाहतूक गार्डनला भेट देणे - ट्रॅफिक गार्डनला भेट आयोजित करणे. 


१५) रस्ते सुरक्षेबाबत निबंध/चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करणे. 


१६) घोषवाक्याच्या स्पर्धेचे आयोजन/बक्षीस वितरण करणे. 


१७) अपघातांतील जखमींचा जीव वाचविणे व त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे - "अपघातावेळी 
तेथे उपस्थित असलेल्या व्यक्‍तींचे (अझा व्यक्‍ती वैद्यकीय व्यावसायिक असोत, पोलिस असोत 
वा सर्वसामान्य नागरीक) प्रथम प्राधान्य अपघातग्रस्त व्यक्तींचा जीव वाचविणे व त्यांना 
लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे, हे असले पाहिजे आणि अपघातग्रस्त 
व्यक्तींवर तातडीने उपचार करण्याऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना तसे करण्यामध्ये कोणताही 
कायदेशीर अडथळा/ त्रास संभवत नाही" या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालास प्रसिद्धी देवून 
त्या माध्यमातून जनजागृती करावी व १०८ क्रमांकाचा आपत्कालीन वैदयकीय सेवेचा वापर 
करण्यासाठी प्रबोधन करावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


ae) 
~~ 


Rie! 


AN 
~~ 


o~ 
ae 
~~ 


mn 
nm 


22 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याव्दारे राबवावयाचे उपक्रम 


ब्लॅक स्पॉट :- अपघात प्रवणक्षेत्राची माहिती घेवून तेथे दुरूस्ती करणे, अपघातग्रस्त 
रस्त्याच्या व अपघात होवू नये याकरीता आवऱ्यक त्या रस्ता संरचनेत बदल करणे. 


खड्डे दुरूस्ती :- रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्त करून घेणे. 


रस्ते तयार करणे :- चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणे व रस्त्यांची देखभाल करुन 
रस्ते व्यविस्थत राहतील याबाबत योग्य दक्षता घेणे. 


साईनबोर्ड व माहितीचे बोर्ड + snag त्या ठिकाणी सिग्नल्स लावणे, त्याचप्रमाणे 
प्रवाऱ्यांच्या व वाहन चालकांच्या माहितीसाठी साईनबोर्ड व माहितीचे बोर्ड लावणे. 


दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे काम :- रस्त्यावरील दुभाजकाचे काम करून घेणे व त्यांची 
रंगरंगोटी करणे. 


वाहतुक साधनांची दुरूस्ती :- नादुरूस्त सिग्नल्स, खराब झालेले बोर्डस्‌, ब्लिकर लॅम्प 
इत्यादीची दुरूस्ती करणे. 


झेब्रा क्रॉसिंग :- महत्वाच्या जंक्हानवर पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंगचे 
पट्ठे आखुन घेणे. 


प्रवासी मार्गदर्शक बोर्ड लावणे. 


रस्ता दुरूस्तीचे ठिकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


&S 


< 


राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण/राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी 
राबवावयाचे उपक्रम 


ब्लॅक स्पॉट:- अपघात प्रवणक्षेत्राची माहिती घेवुन तेथे दुरूस्ती करणे, रस्त्याचे डिझाईनमध्ये 
बदल करणे. 


खड्डे दुरूस्ती :- रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्त करून घेणे. 


साईनबोर्ड व माहितीचे बोर्ड :- आवश्‍यक त्या ठिकाणी सिग्नल्स लावणे त्याचप्रमाणे 
प्रवाश्‍यांच्या व वाहन चालकांच्या माहितीसाठी साईनबोर्ड व माहितीचे बोर्ड लावणे. 


दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे काम :- रस्त्यावरील दुभाजकाचे काम करून घेणे व त्यांची 
रंगरंगोटी करणे. 


वाहतुक साधनांची दुरूस्ती :- नादुरूस्त सिग्नल्स, खराब झालेले बोर्डस्‌, ब्लिकर लॅम्प 
इत्यादीची दुरूस्ती करणे. 


झेब्रा PMT :- महत्वाच्या GMA पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंगचे 
पठ्ठे आखुन घेणे. 


प्रवासी मार्गदर्शक बोर्ड लावणे. 


रस्ता दुरूस्तीचे ठिकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


शालेय शिक्षण विभाग यांनी राबवावयाचे उपक्रम 
(ज्या शाळा/महाविदयालयांना सुट्टया नसतील त्यांच्यासाठी उपक्रम) 


१) चर्चासत्राचे आयोजन :- सर्व महाविद्यालय व शाळांमध्ये वाहतुकीचे नियम व सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने चर्चासत्र भरविणे तसेच व्याख्यानमाला व निबंध स्पर्धेचे आयोजन करणे, 


२) रस्ता सुरक्षा विषयाचा पाठयक्रमांत समावेश करणे. 


३) एनसीसी/एनएसएसच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षा अभियान विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचविणे. 


४) चित्रकला स्पर्धा आयोजन :- शाळांमध्ये रस्ते सुरक्षा विषयावर चित्रकला स्पर्धा आयोजन 
करणे. 

५) शाळा/महाविद्यालयामध्ये जनजागृती :- निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, शिबिरे, मेळावे, 
परिसंवाद यांचे आयोजन करून सुरक्षित वाहन चालविणेबाबत जनजागृती करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


> 


—> 


~~ 


nn 


— 


~ 


~~ 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाव्दारे राबवावयाचे उपक्रम 


तालुकास्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर मोठे तपासणी नाके, बाजार आगारे इत्यादी ठिकाणी 
वाहनचालकांची आरोग्य तपासणी/नेत्र तपासणी करणे. 

रूग्णवाहीका पुरविणे :- अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी डॉक्टर्स स्टाफसह सुसज्ज 
रूग्णवाहीका पुरविणे. 


माहितीचे बोर्ड लावणे :- रूग्णालये, रूग्णवाहीका इत्यादीच्या माहितीचे बोर्ड महामार्गावर 
लावणे. 


इमर्जन्सी टिम :- अपघातग्रस्तांसाठी डॉक्टरांची इमर्जन्सी टिम तयार ठेवणे व त्याची 
माहिती, फोन नंबर महामार्गावर लावणे 


वैद्यकिय शिबिरांचे आयोजन :- वाहन चालकांच्या वैद्यकिय तसेच आरोग्य तपासणीसाठी 
शिबिरांचे आयोजन करणे. 


चर्चासत्राचे आयोजन :- आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चासत्राचे आयोजन करणे. 


गोल्डन अवर :- अपघातातील जखमींना सुरुवातीच्या पहिल्या तासात तातडीच्या वैद्यकिय 
सुविधा/ उपचार मिळवून देणे. 


प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण :- अपघातग्रस्तांना मदत करण्याच्या दृष्टीकोनातून वाहतूक 
पोलीसांना प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण देणे. 


अपघातांतील जखमींचा जीव वाचविणे व त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे - 
"अपघातावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या व्यक्तींचे (अशा व्यक्‍ती वैद्यकीय व्यावसायिक 
असोत, पोलिस असोत वा सर्वसामान्य नागरीक) प्रथम प्राधान्य अपघातग्रस्त व्यक्‍तींचा जीव 
वाचविणे व त्यांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे, हे असले पाहिजे आणि 
अपघातग्रस्त व्यक्तींवर तातडीने उपचार करण्याऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना तसे 
करण्यामध्ये कोणताही कायदेशीर अडथळा/ त्रास संभवत नाही", या सुप्रीम कोर्टाने 
दिलेल्या निकालास प्रसिद्धी देवून त्या माध्यमातून जनजागृती करावी व १०८ क्रमांकाचा 
आपत्कालीन वैदयकीय सेवेचा वापर करण्यासाठी प्रबोधन करावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


मालवाहतुकदार संघटना/असोसिएडशान यांनी राबवावयाचे उपक्रम 


१) प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन - वाहन चालकांच्या प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणे. 


२) आरोग्य तपासणी - वाहन चालकांची आरोग्य तपासणी करणे. 


३) रिफ्लेक्टर लावणे - वाहनांना रिफ्ळेक्टर लावणे. 


४) माहितीपर पुस्तिकेचे प्रकाशन व वाटप - रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोटार वाहन कायदा व 
सुरक्षितपणे वाहन चालविण्याच्या बाबतीत माहितीपर पुस्तिकेचे WHR व वाटप करणे. 


५) परिसंवादाचे आयोजन - रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परिसंवादाचे आयोजन करणे. 


६) जनजागृती - विविध उपक्रम हाती घेवून वाहन चालकांची जनजागृती करणे. 


७) मार्गदर्शक पत्रिकेचे वाटप - मार्गदर्शक पत्रिका छापून त्याचे वाटप करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


महानगरपालिका/नगरपालिका/ग्राम पंचायत यांनी राबवावयाचे उपक्रम 


ब्लॅक स्पॉट :- अपघात प्रवणक्षेत्राची माहिती घेवून तेथे दुरूस्ती करणे, अपघातग्रस्त 
रस्त्याच्या व अपघात होवू नये याकरीता आवश्‍यक त्या रस्ता संरचनेत बदल करणे. 


खड्डे दुरूस्ती :- रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्त करून घेणे. 


रस्ते तयार करणे :- चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणे व रस्त्यांची देखभाळ करुन 
रस्ते व्यविस्थत राहतील याबाबत योग्य दक्षता घेणे. 


पादचाऱ्यांकरीता सोयी-सुविधा - सिग्नल यंत्रणा अदयावत ठेवणे, झेब्रा क्रॉसींग, 
पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ, फुटओव्हर ब्रीज, भुयारी मार्ग इत्यादी. 


चर्चा सत्राचे आयोजन - रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून चर्चा सत्राचे आयोजन करणे. 


विविध उपक्रम - रस्ते सुरक्षीततेच्या दृष्टीकोनातुन विविध उपक्रम हाती घेवून जनजागृती, 
प्रबोधन करणे. 


जनजागृती - वृत्तपत्रे, प्रसार माध्यम इत्यादीतून जनजागृती करणे. 


महानगरपालिका हद्दीतील ट्राफिक पार्क्सना शालेय विद्यार्थ्यांच्या भेटी आयोजित करणे. 


झेब्रा HMM - महत्वाच्या Vay पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंगचे 
पठ्ठे आखून घेणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी राबवावयाचे उपक्रम 


१) पुस्तिका प्रसिध्द करणे - रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून पुस्तिका प्रसिध्द करणे. 


२) भित्तीपत्रके - अपघातासंबधी व त्याच्या परिणामाबाबत भित्तीपत्रके एस.टी बसेस व इतर 
प्रवासी वाहतूक वाहनांवर लावणे. 


ठळक ठिकाणी बोर्ड लावणे - अपघातग्रस्तांना मदत करणेसंदर्भात महामार्गावर ठळक 
ठिकाणी बोर्ड लावणे. 


AN 
~~ 


8) घोषवाक्ये - महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहतूक नियमांच्या संदर्भात घोषवाक्य असलेले बोर्ड 
लावणे. 


सर्व एफ.एम.,चित्रपटगृहे व दुरचित्र वाहिन्यांशी संपर्क करून रस्ता सुरक्षा अभियानाविषयी 
जास्तीत जास्त प्रबोधन करणे, सोशळ मिडीयाचा वापर करणे. 


o~ 
— 
~~ 


द 


nm 


रस्ता सुरक्षा, मानवी जीवन व अपघात टाळण्याविषयी करावयाच्या उपाययोजना यांची 
जाहिरात, जनजागृती व प्रबोधन करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर-१२२०/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१ चे विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी राबवावयाचे उपक्रम 


१) वाहन चालकांची प्रबोधन शिबीर घेणे. 


वाहन चालकांची नेत्र /आरोग्य तपासणी शिबीर घेणे. 


टे 


एस.टी. वाहनातून रस्ते सुरक्षिततेसंदर्भात कायम स्वरुपी फिरते प्रदर्शन आयोजित करणे. 


AN 
— 


एस.टी. बस स्टेशन/ आगारे/थांबे येथे रस्ते सुरक्षिततेबाबत जाहिरात फलक प्रदर्शित 
करणे. 


ee 


अपघात प्रवण वाहनचालकांसाठी समुपदेशान/सिम्युलेटर प्रशिक्षण इ.चे आयोजन करणे. 


o~ 
— 
m— 


बस स्थानकामधील उद्धोषणांवर (Public Address System) सुरक्षित प्रवासाबाबत 
घोषणा/सूचना देणे. 


mn 
nm 


एस.टी. बसेसमधीळ Video Coaches मध्ये रस्ते सुरक्षिततेबाबत जाहिरात/सूचना 
प्रसारित करणे. 


S 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


